वाचा : 


94) 


शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व 
त्यास संलग्नित रुग्णालये, प्रशिक्षण व आरोग्य 
पथके इत्यादी करीता जिल्हा वार्षिक योजनेंमधून 
मिळणाऱ्या निधीमधून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २७ जुले, २०१८. 


संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं/ 
जिवायो/अनुदान/यंत्रसामुग्री(५२)/१३११९-२०/१-म, दिनांक २०.०६.२०१६. 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एमआएस/ 
१०९९/ प्र.क्र.२१८/९९/प्रशासन-१, दिनांक १५.०३.२०००. 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: डिएमई-२००१/१०२९/प्र.क्र.१७०/२००१/प्रशासन-१, 
दिनांक ३१.०५.२००२. 

क्र.डीएमई-२००१/१०२९/प्र.क्र.१७०/प्रशासन-१, दिनांक ०८.०६.२००५. 

शासन शुध्दीपत्रक क्र.डिएमई-२००१/प्र.क्र.१७०/२००१/प्रशासन-१, 

दिनांक २७.११.२०१४. 

संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.६१६/प्रशा-१, दिनांक ३०.०१.२०१५. 
यंत्रख-२०१५/प्र.क्र.४५७/२०१५/प्रशा-१, दिनांक ०३.१२.२०१५. 
यंत्रख-२०१५/प्र.क्र.४५७/२०१५/प्रशा-१, दिनांक ३१.१२. २०१५. 
एमपीपी-२०१५/प्र.क.१८१/२०१५६/प्रशा-१, दिनांक ०३.०८.२०१६. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.: जीवायो-१००७/प्र.क्र.३९/का.१४४४, 
दिनांक १६.०२.२००८. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.: डिएपी-१०१४/प्र.क्र.१९८/का.१४८१, 
दिनांक २७.०८.२०१४. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.: डिएपी-१०१६/प्र.क्र.४७/का.१४८१, दिनांक 
१९.०३.२०१६. 

उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 30.90.2094 

शासननिर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ०७.१०.२०१६. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


१६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी -२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य -८ , दिनांक २६.०७.२०१७. 

१७ शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/ 
प्र.क्र.१७/आरोग्य -८, दिनांक १७.०२.२०१८. 

१८) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी २०१६/प्र.क्र. २४०/ 
आरोग्य -८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 


प्रस्तावना: 


शासनाच्या उपरोक्त अनुक्रमांक १५ येथे नमूद दिनांक ०७.१०.२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील राज्यातील 
सर्व शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असलेली रुग्णालये व प्रशिक्षण 
आरोग्य पथके येथे रुग्णसेवा व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी विभागास प्राप्त होणाऱ्या विविध 
लेखाशीर्षाखाली तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या "हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करणे" या योजनेमधून मिळणाऱ्या निधीमधून "यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" खरेदी करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना तसेच विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व 
रुग्णालये यांची यादी निर्गमित करण्यात आली होती. याविषयी विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालये 
तसेच शासकीय होमिओपॅथी रुग्णालय यांची नावे सदर शासन निर्णयात समाविष्ट करून सदर 
रुग्णालयांना जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करून देणेबाबतची बाब विचाराधीन होती. 
तसेच शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग व स्थानिक 
स्वराज्य संस्था यांच्या अधिपत्याखाळील आरोग्य संस्थासाठी लागणाऱ्या औषधे, तदअनुषंगिक 
उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी व वितरण करण्यासाठी हाफकीन बायो- 
फार्मास्युटीकल्स कार्पोरेशन लि., मुंबई यांच्या मार्फत करण्यात येईल, असे निर्देशित करण्यात 
आलेले आहे. त्यानुसार याविषयी पुढील प्रमाणे सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील राज्यातील ज्या 
शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असलेली रुग्णालये व 
प्रशिक्षण आरोग्य पथके येथे रुग्णसेवा व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्याकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून "हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशञा-१ 


साधनसामुग्री खरेदी करणे" या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्यासाठी निधी प्राप्त होतो. याविषयी विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय 
वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये व त्यास संलग्नित रुग्णालये तसेच शासकीय 
होमिओपॅथिक रुग्णालये यांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
सदर विषयी उपरोक्त वाचा मधील संदर्भ क्रमांक १६ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६.०७.२०१७ 
मधील कार्यपध्दती, तरतूदी व निर्देशानुसार जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मिळणाऱ्या निधीमधून 
खरेदी करावयाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री बाबतच्या कार्यपध्दतीची माहिती परिशिष्ट "ब" मध्ये 
नमूद केलेली आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१२४७२२४२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c= ent Of 

[| (1 al é Mahar. ical Education 
an 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5, 


a50897b7b2244d66593f50dd713da838 
60912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.07.27 16:14:02 +05'30° 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


पु 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन जीव -औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


an 


S 


won 


१०) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

११) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन व्यय -१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) 
) 


93) सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 
१४) सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


१५) सर्व अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालये 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१९) सर्व सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


२०) मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) मा. राज्यमंत्री ( वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) अवर सचिव (आयु -२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२४) निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जिवायो-२०१६/ 
प्र.क्र.१८२/प्रशा-१, दिनांक २७ जुले, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट "अ 
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या व संचाळक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील संस्थांची यादी. 


अ. क्र. जिल्ह्याचे नाव जिल्ह्यात येणाऱ्या संस्था 


| 9. | मुंबई जिल्हा सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 


Ure शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 


सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 


कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 


परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई 


२. | मुंबई उपनगर जिल्हा | नागरी स्वास्थ्य केंद्र, वांद्रे 


पालघर आरोग्य पथक, पालघर 


पुणे ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


बे.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 


आरोग्य पथक, शिरुर, जिल्हा-पुणे 


५. | नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


मेयो सर्वोपचार रुग्णालय, नागपूर 


अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केद्र, नागपूर 


आरोग्य पथक, सावनेर, जिल्हा-नागपूर 


६. । औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 


आरोग्य पथक, पैठण, जिल्हा- औरंगाबाद 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


७. | सोलापूर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 
डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकौय महाविद्यालय, सोलापूर 
८. | सांगली पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सर्वापचार रुग्णालय, सांगली 


सर्वोपचार रुग्णालय, मिरज 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


आरोग्य पथक, तासगाव, जिल्हा-सांगळी 


९. | नांदेड गुरु गोविंदर्सिह सर्वोपचार रुग्णालय, नांदेड 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णूपुरी, नांदेड 
१०. | यवतमाळ सर्वापचार रुग्णालय, यवतमाळ 
श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वेद्यकोय महाविद्यालय, यवतमाळ 
११. | धुळे सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
१२. । कोल्हापूर छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
कोल्हापूर 
१३. । लातूर सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 
१४. | अकोला सर्वीपचार रुग्णालय, अकोला 
शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
१५. । बीड स्वामी रामानंद तीर्थ सर्वोपचार रुग्णालय, अंबाजोगाई 
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
अंबाजोगाई 
१६:.. | चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
१७. | गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 
१८. । जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तसेच संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या 
नियंत्रणाखालील संस्थांची नावे खालील प्रमाणे आहेत. 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव जिल्हयात येणाऱ्या संस्था 
कन . | मुंबईजिल्हा रामविलास आनंदीळाल पोदार वैद्यक महाविद्यालय, वरळी, मुंबई 
महादेवी आनंदीलाल पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई 
मुंबई उपनगर जिल्हा | शासकोय होमिओपॅथिक रुग्णालय, विलेपालें, मुंबई 
पुणे २० शय्या आयुर्वेद कक्ष, ससून MATAR रुग्णालय, पुणे 
नागपूर शासकोय आयुर्वेद महाविद्यालय नागपूर 
शासकीय आयुर्वद रुग्णालय, नागपूर 
५. | नांदेड शासकीय आयुर्वद महाविद्यालय, नांदेड 
शासकीय आयुर्वद रुग्णालय, नांदेड 
६. । उस्मानाबाद शासकीय आयुर्वद महाविद्यालय, उस्मानाबाद 


शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, उस्मानाबाद 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जिवायो-२०१६/ प्र.क्र.१८२/ 
प्रशा-१, दिनांक २७ जुलै, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट - "ब" 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील तसेच संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेतीळ राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय/दंत 
महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असळेली रुग्णालये व प्रशिक्षण आरोग्य पथके तसेच 
संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळीलळ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये व 
रुग्णालये तसेच होमिओपॅथीक रुग्णालये येथे रुग्णसेवा व विद्यार्थ्याच्या अध्ययनासाठी विभागास 
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या "हॉस्पीटळची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे" या योजनेमधून 
मिळणाऱ्या निधीमधून "यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" खरेदी करण्याकरीता जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हा नियोजन समिती मार्फत अनुदान/निधी वितरीत केला जातो. 


योजनेचा उद्देठा :- 


१ शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असलेली रुग्णालये 
व प्रशिक्षण/आरोग्य पथके येथे रुग्णसेवा व विद्यार्थ्याच्या अध्ययनासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री, 
खरेदी करणे व यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन देऊन त्यावर रुग्णांच्या तपासण्या, चाचण्या, निदान व 
रुग्णांवरील शस्त्रक्रिया शासकीय दरामध्ये व सवळलतीमध्ये करुन देणे. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना, निकष विहीत 
करण्यात येत आहेत. 


अ) प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मर्यादेची कार्यवाही- 
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत संबंधित संस्थांना निधी उपलब्धतेबाबतच प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेशा संबंधित जिल्हाचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीस 
आहेत. 


त्याच प्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाळा व या विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (भाग-२) अन्वये संदर्भाधीन 
वाचा येथील संदर्भा क्रमांक ६ येथे नमूद शासन निर्णय, दिनांक ३०.०१.२०१५ अन्वये 
सर्व शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये, प्रशिक्षण आरोग्य 
पथके येथे दैनंदिन कामकाज करताना विभागाच्या अखत्यारीत यंत्रसामुग्नी/उपकरणे 
इत्यादी खरेदीच्या बाबींकरीता वाढीव वित्तीय अधिकार व नव्याने प्रशासकीय अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत, त्यामर्यादेत कार्यवाही करावी. याविषयी आयुष 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
मर्यादेत कार्यवाही करतील. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


ब) यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीकरीता विविध समित्यांची स्थापना व कार्यवाही :- 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२४०/आरोग्य- 
८, दिनांक २६.०७.२०१७ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण 
विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थासाठी 
लागणाऱ्या औषधे, तदृअनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी बाबींची 
खरेदी व वितरण करण्यासाठी हाफकीन बायो- फार्मास्युटीकल्स कार्पोरेशन लि., मुंबई 
यांच्या मार्फत करण्यात येईल, असे निर्देशित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार 
याविषयी सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. सदर 
शासन निर्णयातील तरतूदी/निर्देडा/कार्यपध्दत जिल्हा वार्षिक योजनातंर्गत प्राप्त 
होणारा निधीसह अन्य सर्व लेखाशिर्षाखाली/माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या निधींसाठी 
प्रकारच्या माध्यमातून मिळणाऱया अनुदानासाठी लागू राहतील. 


क) खरेदी प्रक्रिया :- 
शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांकस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ अन्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियम पुस्तिका निर्गमित करण्यात आलेली 
आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीं व विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच याबाबत 
वेळोवळी प्रदान केलेल्या आर्थिक मर्यादेत व प्रचलित कार्यपध्दतीत कोणतीही 
अनियमितता होणार नाही, याबाबत संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


ख) योजनेची अंमलबजावणी, सनियंत्रण व लेखा परीक्षण 

a. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई तसेच संचालक, आयुष 
संचालनालय, मुबई यांच्या अधिनस्त संस्थांचे प्रस्ताव संबंधित अधिष्ठाता/ 
अधिक्षक तयार करतील. 

0. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, नियोजन विभाग, वित्त विभाग व 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
व परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन प्रस्ताव सादर करण्यात 
येतील. 

c. जिल्हास्तरीय योजनांना प्रशासकीय मान्यता देतांना जिल्हा नियोजन 
समितीकडून प्राप्त निधीच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यता मिळाल्याबाबतची खात्री 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई तसेच संचालक, आयुष 
संचालनालय, मुंबई व संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठाता यांनी करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


mM. 


. यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीकरीता प्रस्तावित केळेळी खरेदी शासनाने वेळोवेळी 


निर्गमित केलेल्या आदेशाचा अवलंब करुन केलेली असणे आवश्‍यक आहे. 


. प्रस्तावातील बाबनिहाय असलेली वार्षिक मागणी, उपलब्धता, आवऱयकता, 


खरेदीप्रकार व दर तथा अनुदानाची उपलब्धता या बाबींचा समावेश करुन 
त्याबाबत समर्थनीय दस्ताऐवजासह प्रस्ताव असावा. 
संबंधित संस्थेचे अधिष्ठाता/संस्थाप्रमुख यांनी जिल्हाधिकारी यांना योजनांचे 
निकष, तपशिल व तपासणी याद्या सादर कराव्यात. 


. निविदा मागविणे, स्वीकृती करणे व खरेदीबाबतचे अधिकार शासनाच्या त्या त्या 


वेळच्या प्रचलित कार्यपध्दती व धोरणानुसार राहील. 


. जिल्हा योजनांच्या अंमलबजावणीवर, खर्चावर, तांत्रिक बाबींवर संस्थापरत्वे 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई तसेच संचाळक, आयुष 
संचालनालय, मुंबई यांचे नियंत्रण राहील. तसेच जिल्हास्तरावर संबंधित संस्थेचे 
अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख जबाबदार राहतील. 

संबंधित संस्थेचे अधिष्ठाता/संस्थाप्रमुख यांच्या कार्यालयातील मुख्य प्रशासकीय 
अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी हे "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून तसेच 
संस्थापरत्वे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई व संचालक, आयुष 
संचालनालय, मुंबई हे "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून काम पाहतील. 

जिल्हा वार्षिक योजनांच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, पुर्णत्वाचे दाखले, 
खर्चाचा ताळमेळ व विनियोजन लेखे इत्यादीबाबतची सर्व कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संस्थापरत्वे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई व 
संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


., जिल्हा योजनांसंबंधी विधानमंडळाला माहिती सादर करणे तसेच विधान 


मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पाळन करणे, अर्थसंकल्प नियमावलीच्या 
तरतूदीनुसार विविध बाबी संबंधी समन्वय करण्याची जबाबदारी संस्थापरत्वे 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई व संचालक, आयुष 
संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

जिल्हास्तरीय कार्यकारी यंत्रणेने या विभागास व नियोजन विभागास प्रशासकीय 
मान्यता, प्रत्यक्ष खर्च व भौतिक साध्य याबाबतची माहिती वेळोवेळी सादर करावी. 
जिल्हास्तरीय योजनांचे खर्चाचा अहवाळ दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 
जिल्हाधिकारी, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई, संचालक, 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


आयुष संचालनालय, मुंबई व संबंधित संस्थेचे अधिष्ठाता वा तत्सम जिल्हा 


यंत्रणा यांना सादर करतील. 


ग) हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स Gara लि., मुंबई कडे निधी वर्ग करण्यासाठी 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय, 
क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य -८ दिनांक ०७.०३.२०१८ मधील तरतूदी 
व शासन निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद मधील अटी व शर्तीनुसार 
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत प्राप्त होणारा निधी हाफकीन बायो - फार्मास्युटीकल्स 
कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यांच्याकडे वर्ग करणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 


kK kK kK क॑ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


